वाचा : 


क्रीडा 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः क्रीडासु- ३०२०/प्र.क्र.१६६/क्रीयुसे १, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक 
सहाय्य योजनेंतर्गत संस्थांना क्रीडा सुविधा 
निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य करण्याच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 


तारीख: २० सप्टेंबर, २०२१ 


शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. क्रीडासु-३०२०/प्र.क्र.१६६/क्रीयुसे-१, 
दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२१. 


शुद्धीपत्रक : 


क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य या योजनेंतर्गत संस्थांना क्रीडा सुविधा 


निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यतेबाबत संदर्भाधीन शासन 


निर्णयान्वये आदेश दिले आहेत. या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ येथील तक्‍्त्यामधील 
अ.क्र.१८ समोरील संस्थेचे नाव “किसान शिक्षण प्रसारक मंडळ, झाडी, ता.अंमळनेर, जि.सातारा" 
याऐवजी “किसान शिक्षण प्रसारक मंडळ, झाडी, ता.अंमळनेर, जि.जळगांव" असे वाचावे. 
तसेच, परिच्छेद क्र.१ येथील तक्‍्त्यामधीळ अ.क्र.२४ येथील संस्थेच्या नावासमोरील 


तपशिल (आकडेवारी) सुधारीत करण्यात येत असून, ती खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावी:- 


मूळ संस्थेचे नाव प्रकल्प प्रकल्पाची शासन राज्यशासन संस्थेचा 
आदेशातील अंदाजपत्रकीय | निर्णयानुसार | अनुदान मर्यादा | हिस्सा 
WP किंमत अपेक्षित (७५%) (२५%) 
(रु.लाखात) | अंदाजित खर्च | (रु.लाखात) | (लाखात) 
(लाखात) 
= 2 3 3 षु & 9 
28 संगमनेर जलतरण तलाव १८६.२६ १२०.०० ९०.०० ३०.०० 
नगरपरिषद, (५०५२१मी) 
ता.संगमनेर, । जलशुध्दीकरण 
जि.अहमदनगर | सयंत्रणेसह 


तसेच, सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ मधील तक्त्यातील अ.क्र.१ ते २६ येथील 
स्तंभ-६ येथील राज्य शासनाच्या अनुदानाच्या हिऱ्याची एकूण रक्‍कम रु.१३७१.७५ लक्ष ऐवजी 


रु.१४२४.२५ लक्ष अशी वाचावी. अन्य आदेश तसेच लागू राहतील. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः क्रीडासु- ३०२०/प्र.क्र.१६६/क्रीयुसे १, 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/५///.॥8॥॥/85॥[॥9.90/.] या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०९२०१२२६१२१२२१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Swati Madhukar N. 


e 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
wati Madhukar 0०५५५०" 


5.4.20=82e 1 d6f07cScabf5884958ee7001 5d36b35b2c07e9700F 
62cba2439a81 b4be4, 


INumber=007d84f8ce44beba86b0ca2d0155d67cc1a9db4fs 
a Nn a d59bc9d8067628d62bcdc1a, cn=Swati Madhukar Nanal 


Date: 2021.09.20 12:31:06 +05'30' 


(स्वा.म.नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

४. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव. 

५. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव. 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे सचिव. 

७. सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

८. सर्व विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानपरिषद. 

९. सर्व विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानसभा. 

१०.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.सर्व विभागीय आयुक्‍त (महसूल) 

१४.सर्व जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा क्रीडा संकुल समिती (आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा 
यांच्यामार्फत) 

१५.आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१६.सर्व विभागीय उपसंचाळक, क्रीडा व युवक सेवा (आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा 
यांच्यामार्फत) 

१७.सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी / तालुका क्रीडा अधिकारी (आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा 
यांच्यामार्फत) 

१८. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) १/ २, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

१९.महालेखापाल (लेखा व परिक्षा )१/ 2, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

२०.उपसचिव / कक्ष अधिकारी, (क्रीयुसे - २, क्रीयुसे -३) 

२१.निवडनस्ती, क्रीयुसे-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


